महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांचे 
अधिनस्त संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, 
गट-अ या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


BNA आदेश क्रमांक एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५८६/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२०. 


संदर्भ :- प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.न्या.वै.प्र.सं./प्रशा/प्र.क्र.३८३/मुं/गो/३९२-३९३/२०१८,दिनांक १७.११.२०१८. 


शासन sea :- महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 


प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 


प्रयोगशाळा,गट-अ (वेतनश्रेणी-5२३:६७७००-२०८७००) या संवर्गातील पदावर खालील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व । मूळ प्रवर्ग | पदोन्नतीचा | वाटप केलेला | पदीन्नतीनंतरच्या 

क्र. प्रवर्ग प्रवर्ग । महसूल विभागीयी न्यायसहायक 
संवर्ग वैज्ञानिक 

प्रयोगशाळेचे ठिकाण 

१ | २ ३ | ४ | 4 द 

षि श्री.नि.ग. केणी विमाप्र खुला कोकण-२ मुंबई 

२  श्रीम.वे.सु. शिंदे विजा-अ | खुला पुणे पुणे 

३  श्री.दि.च. जोशी खुला खुला पुणे कोल्हापूर 

४ | SRST. बेडभर खुला खुला कोकण-१ रत्नागिरी 

५  श्रीम.वे.भू महाजन । इमाव खुला नागपूर नागपूर 

६  श्रीम.प्र.तु. ढावरे अ.जा. खुला कोकण-२ ठाणे 

७ श्रीम.शु.व्य. कुलकर्णी | खुला खुला औरंगाबाद औरंगाबाद 

८ | श्रीम.प्रि.रा. खुला खुला नागपूर नागपूर 

पंढरपूरकर 
९ श्रीम.अ.शं. बडदे खुला खुला पुणे पुणे 
। १० | श्री. र.वि. वैष्णव भज-ब खुला औरंगाबाद औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५८६/पोल-४, 


२. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन 


राहून देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती हया पदोन्नतीच्या कोटयातीळल खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार,मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या 


पत्रान्वये दिळेल्या सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. 


४. Wax पदोन्नती उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित 


नाही, या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


५. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या पदोन्नतीने आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 


सात दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर seated नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील 


तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगझाळा 


संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यास स्थानिक पर्यायी 


व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर 


होण्याबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यास सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत अधिकाऱ्याने पदभार 


स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल न चुकता संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


७. उमेदवाराची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्याची 


दक्षता महासंचालक (न्यायिक व  तांत्रिको,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 


संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी घ्यावी. 


८. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 


निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


९. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी दि.२५.०१.१९९९ अन्वये विहित केलेले महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवऱयक ठरविण्याबाबत) नियम १९९९ व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५८६/पोल-४, 


दि.२८.०५.२०१८ अन्वये विहीत केलेले (सुधारणा ) नियम, २०१८ नुसार संगणक परीक्षा 


उत्तीर्ण केली आहे याची संचालनालयाने खातरजमा करावी. 


१०. या विभागाच्या दि.०२.०६.२०१४ नुसार निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्वाची 


विवरणपत्रे सादर केली आहेत या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६३/१९८/१६-ब 


आणि अनौपचारीक संदर्भ क्र.७४५/का.१२/दि.१०.०७.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०६११३३१०२८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Somnath Vasant 
Potare 


Digitally signed by Somnath Vasant Potare 
DN:¢: 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायीक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
४. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
५. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. उप संचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, 
औरंगाबाद. 
७. लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,रत्नागिरी,ठोण 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे,पुणे,कोल्हापूर,रत्नागिरी,नागपूर,औरंगाबाद. 
११.संबंधित पदोन्नत सहायक संचालक (संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक warner 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या मार्फत) 
१२.निवडनस्ती /गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


